मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील 
श्री. सुदाम गोडसे यांच्या “सहायक sya या 
पदावरील नेमणुकीस महाराष्ट्र महानगरपालिका 
अधिनियमाच्या कलम-४५(४) नुसार मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- मिभाम-११२२/प्र.क्र.१३९/नवि-२८ 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), ४ था मजला, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २५ जानेवारी, २०२३ 


संदर्भ:- १) नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.मिभाम-१११६/प्र.क्र.3६(भाग-१)/१६/नवि-२८, 
दि.२६.०२.२०१९. 

2) आयुक्त, मिरा-भाईदर महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.मनपा/आस्था/१३९९/२०२२.२३, 
दि.२७.१०.२०२२. 


प्रस्तावना- 

मिरा-भाईदर महानगरपालिकेचा आकृतीबंध संदर्भाधीन दि.२६.०२.२०१९ च्या शासन 
निर्णयान्वये मंजूर केलेला आहे. त्यास अनुसरून दि.१२.०८.२०२२ च्या आदेशान्वये श्री. सुदाम 
गोडसे, -प्रशासकीय अधिकारी" यांना जेष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गात निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात मा. 
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या fears अनुमती याचिका क्र. २८३०६/२०१७ तसेच, 
दि.०७.०५.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णय प्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल केलेल्या 
याचिकेवरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून 'सहायक saya’ या पदावर पदोन्नती देण्यात 
आलेली आहे. या पदोन्नतीस/पदस्थापनेस महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या HHA ४५४) 
अन्वये महानगरपालिकेने शासन मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव दि.२७.१०.२०२२ च्या पत्रान्वये 
शासनास सादर केला आहे. 
२. श्री. सुदाम गोडसे, यांच्या “सहायक आयुक्‍त? (गट-ब) पदावरील नेमणुकीस मिरा-भाईदर 
महानगरपालिका प्रशासकीय ठराव क्र. ३६, दि.२८.०९.२०२२ अन्वये, मिरा-भाईंदर 
महानगरपालिका सुधारित सेवा (सेवाप्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) नियम-२०१९ मधील तरतूदीनुसार, 
श्री. सुदाम गोडसे, “प्रशासकीय अधिकारी” यांना “सहायक आयुक्‍त? या पदावर शासन मान्यता 
मिळण्याच्या अधीन राहून पदोन्नतीस मान्यता देण्यात आळेली आहे. त्याअनुषंगाने श्री. सुदाम 
गोडसे, यांच्या सहायक AYR या पदावरील नेमणुकीस शासन मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

आयुक्‍त, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका यांचेकडून संदर्भीय दि.२७.१०.२०२२ च्या 
पत्रान्वये प्राप्त प्रस्ताव व मिरा-भाईदर महानगरपालिका दि.१२.०८.२०२२ च्या आदेशान्वये 
श्री.सुदाम गोडसे, “प्रशासकीय अधिकारी" यांना जेष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गात निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरूपात मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्र. २८३०६/२०१७ 
तसेच, दि.०७.०५.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णय प्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल 
केलेल्या याचिकेवरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून “सहायक AYN या पदावरील पदोन्नतीस 
दिलेली मान्यता विचारात घेता, श्री. सुदाम गोडसे, यांच्या “सहायक आयुक्‍त? मिरा-भाईंदर 
महानगरपालिका या पदावरील पदस्थापनेस महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ च्या 
कलम-४५(४) अन्वये, शासन मंजुरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मिभाम-११२२/प्र.क्र.१३९/नवि-२८ 


२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२३०१२५१७२७४४०३२५ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by PRATIBHA MADHAV PATI 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN 
Pp RATI B H A DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b693d975fffc642fe6b87c2ce9e1297fd1 eBbda9b459/8 


5f75f159984ba680fd, post: 


2023.01.25 17:32:52 +05'30 


(प्रतिभा पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) आयुक्त, मिरा-भाईदर महानगरपालिका, जि. ठाणे. 

३) प्रधान सचिव (नवि-२) महोदयांचे स्वीय सहाय्यक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) उप सचिव (नवि-२८), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) निवडनस्ती नवि-२८. 


